पुणे जिल्ह्यातील वडगाव-मावळ येथील जिल्हा व 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश 
(वरिष्ठ स्तर) या न्यायालयांच्या निधीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुरमा-०२२१/प्र.क्र.१४/का-११. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मार्च, २०२१. 


संदर्भ : १. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र. पदनि २०१८/ १०९९/ प्र.क्र.१८६/ कार्या-११, 
दि. ५/२/ २०२१. 
२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं -२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ ३, दि.१५/३/२०२१. 


प्रस्तावना : 

मा. उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावानुसार पुणे जिल्ह्यातील वडगाव-मावळ येथे जिल्हा व 
अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीडा (वरिष्ठ स्तर) अशी न्यायालये स्थापन 
करण्यास आणि त्याकरीता आवश्‍यक पदे निर्माण करण्यास संदर्भिय अ.क्र.१ येथील शासन 
निर्णय क्र. पदनि २०१८/१०९९/ प्र.क्र.१८६/कार्या-११, दि. ५/२/२०२१ अन्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. या प्रकरणी मार्च-२०२१ च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये लाक्षणिक पुरवणी 
मागणी वित्त विभागामार्फत विधानमंडळास सादर केली होती. त्यानुसार सदर न्यायालयासाठी 
निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

पुणे जिल्ह्यातील वडगाव-मावळ येथील जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय आणि 
दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), या न्यायालयांकरीता पुढिलप्रमाणे लाक्षणिक पुरवणी मागणी 
विधानमंडळाने मंजूर केलेली आहे. 


अ.क्र. | उद्दिष्ट रक्‍कम (हजारात) 
वि ०१-वेतन ee | 
2 03- अतिकालिक भत्ता ॥__________ और) 
३ ०६-दूरध्वनी,वीजवपाणीशुल्क |  7ए1_|__|१| 
४ ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च a | 
4 १३- कार्यालयीन खर्च २ 
१४-भाडेपट्टी व कर | की) 
७ १७- संगणक खर्च Po 
२७- लहान बांधकामे fT 
एकूण ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरमा-०२२१/प्र.क्र.१४/का-११ 


२. सदर लाक्षणिक पुरवणी मागणी, मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान,(००), १०५ 
दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१)जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 
(अनिवार्य) ( २०१४ ०१७२) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर झालेली आहे. त्यानुसार सदर लाक्षणिक 
पूरवणी मागणीचा उपरोक्त तक्त्यातील ८ उद्दिष्टांकरिता मंजूर झालेला रू. ९,०००/-(अक्षरी 
रुपये नऊ हजार फक्त) इतका निधी नियंत्रक अधिकारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे 
(जे-००२३ ) यांना याद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयासाठी आवश्यक तो खर्च 
उपरोक्त नमूद लेखाज्रीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर ane निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३०४ /२०२१/व्यय-५, 
दि.१८/३/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


oe सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७९"/५/.॥0१59॥॥.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३०१०५४२८४५१२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
Navagire Santosh 
Sampatti 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 
मा.प्रबंधक(निरिक्षणे-१/२), उच्च न्यायालय(अ.श), मुंबई.(पत्राने). 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, पुणे 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५. वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय-५/ अर्थ-११, मंत्रालय, मुंबई. 
६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२३ व २४ मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती/ कार्या-११. 


०८ “७ AD -5 


KKKKKKKKK KKK KK KKK KKK KEK KERR KER ARR KEK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


